RNI No. MAHBIL / 2009/ 37831 
Reg . No. MH/ MR/ South- 339/ 2014-16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६, अंक ९ ५ ( २ ) ] 


गुरुवार , डिसेंबर ११, २०१४ / अग्रहायण २०, शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे ९, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक २६५ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


गृहनिर्माण विभाग 


गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत , ४ था मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग , मुंबई ४०० ००१, दिनांक ११ डिसेंबर २०१४ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९ ७६. 

क्रमांक संकीर्ण. २०१४ / प्र. क्र . १६२ / गृनिभू . -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १ ९ ७६ 
(१९ ७७ चा महा. २८ ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे. ) च्या कलम १८ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाची स्थापना करण्यात आली होती ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त मंडळ ” असा 
करण्यात आला आहे. ) ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या मते जनहितार्थ, उक्त मंडळावर सभापतींची नियुक्ती करणे आवश्यक वाटल्यामुळे सदर अधिनियमाच्या 
कलम १८ अन्वये शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त मंडळावर सभापती म्हणून शासनाच्या क्रमांक नियुक्ती. २०१२/ प्र. क्र . १२७/ दुवपु-२, दिनांक १२ जुलै २०१२ अन्वये पुढील 
आदेशापर्यंत श्री . प्रसाद मिनेश लाड यांची नियुक्ती केली होती ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंडळावरील अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व इतर सदस्य हे महाराष्ट्र शासनाची मर्जी असेल तोपर्यंत पद धारण करतील, आणि 
राज्य शासनास , सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने त्याला तसे करणे आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल तर आदेशाद्वारे , त्यांना सर्वांना किंवा त्यांच्यापैकी 
कोणालाही कोणत्याही वेळी पदावरुन काढून टाकता येईल , अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( २) मध्ये आहे ; 


( १ ) 


भाग चार - ब - २६५-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, डिसेंबर ११ , २०१४ / अग्रहायण २०, शके १ ९ ३६ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( २ ) व कलम १८ ( ८ ) च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासनाच्या मते सार्वजनिक हिताच्या 
दृष्टीने श्री . प्रसाद मिनेश लाड यांची उक्त मंडळावरील नियुक्ती रद्द करणे आवश्यक व इष्ट आहे. 

त्याअर्थी, श्री . प्रसाद मिनेश लाड यांची सदर नियुक्ती महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९ ७६ च्या कलम १२( २ ) व १८ (८ ) 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून रद्द करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्र . ल . पाठक , 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर ११, २०१४ / अग्रहायण २० , 


शके १ ९ ३६ 


३ 


गृहनिर्माण विभाग 


गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत , ४ था मजला , 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक ११ डिसेंबर २०१४ . 


. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९ ७६. 


क्रमांक संकीर्ण. २०१४ / प्र. क्र . १६२ / गृनिभू . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने , महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १९ ७६ 
(१९ ७७ चा महा . २८ ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम १८ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून नाशिक गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त मंडळ ” असा 
करण्यात आला आहे. ) ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या मते जनहितार्थ, उक्त मंडळावर सभापतींची नियुक्ती करणे आवश्यक वाटल्यामुळे सदर अधिनियमाच्या 
कलम १८ अन्वये शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त मंडळावर सभापती म्हणून शासनाच्या क्रमांक नियुक्ती. २०१३ / प्र. क्र . १०० / गृनिभू , दिनांक १० एप्रिल २०१३ अन्वये पुढील 
आदेशापर्यंत श्री . नरेंद्र भिकाजी दराडे यांची नियुक्ती केली होती ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त मंडळावरील अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व इतर सदस्य हे महाराष्ट्र शासनाची मर्जी असेल तोपर्यंत पद धारण करतील, आणि 
राज्य शासनास , सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने त्याला तसे करणे आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल तर आदेशाद्वारे , त्यांना सर्वांना किंवा त्यांच्यापैकी 
कोणालाही कोणत्याही वेळी पदावरुन काढून टाकता येईल , अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( २) मध्ये आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( २) व कलम १८ (८ ) च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासनाच्या मते सार्वजनिक हिताच्या 
दृष्टीने श्री . नरेंद्र भिकाजी दराडे यांची उक्त नाशिक गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळावरील नियुक्ती रद्द करणे आवश्यक व इष्ट आहे. 

त्याअर्थी, श्री . नरेंद्र भिकाजी दराडे यांची सदर नियुक्ती महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९ ७६ च्या कलम १२(२) व १८ ( ८ ) 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून रद्द करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्र . ल . पाठक , 


शासनाचे सहसचिव . 


भाग चार- ब - २६५-२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, डिसेंबर ११ , २०१४ / अग्रहायण २०, शके १ ९ ३६ 


गृहनिर्माण विभाग 


गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत , ४ था मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक ११ डिसेंबर २०१४. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९ ७६ . 


क्रमांक संकीर्ण. २०१४ /प्र. क्र . १६२ / गृनिभू. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने , महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १९ ७६ 
( १९ ७७ चा महा. २८ ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम १८ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त मंडळ 
करण्यात आला आहे. ) ; 


" 


असा 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या मते जनहितार्थ, उक्त मंडळावर सभापतींची नियुक्ती करणे आवश्यक वाटल्यामुळे सदर अधिनियमाच्या 
कलम १८ अन्वये शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त मंडळावर सभापती म्हणून शासनाच्या क्रमांक नियुक्ती. २०१४ / प्र. क्र . ४ ९ / गृनिभू, दिनांक ४ मार्च २०१४ अन्वये पुढील 
आदेशापर्यंत श्री . 

युसुफ अब्राहनी यांची नियुक्ती केली होती ; 
आणि ज्याअर्थी, उक्त मंडळावरील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व इतर सदस्य हे महाराष्ट्र शासनाची मर्जी असेल तोपर्यंत पद धारण करतील , आणि 
राज्य शासनास, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने त्याला तसे करणे आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल तर आदेशाद्वारे , त्यांना सर्वांना किंवा त्यांच्यापैकी 
कोणालाही कोणत्याही वेळी पदावरुन काढून टाकता येईल , अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( २) मध्ये आहे. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( २) व कलम १८ (८ ) च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासनाच्या मते सार्वजनिक हिताच्या 
दृष्टीने श्री. युसुफ अब्राहनी यांची उक्त मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळावरील नियुक्ती रद्द करणे आवश्यक व इष्ट आहे ; 

त्याअर्थी, श्री . युसुफ अब्राहनी यांची सदर नियुक्ती महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९ ७६ च्या कलम १२( २ ) व १८( ८ ) 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून रद्द करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्र . ल . पा 


क , 


शासनाचे सहसचिव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर ११, २०१४ / अग्रहायण २० , 


शके १ ९ ३६ 


गृहनिर्माण विभाग 


गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत , ४ था मजला , 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक ११ डिसेंबर २०१४ . 


. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९ ७६ . 


क्रमांक संकीर्ण. २०१४/ प्र. क्र . १६२/ गृनिभू . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १९ ७६ 
(१ ९ ७७ चा महा. २८ ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम १८ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त मंडळ 
करण्यात आला आहे. ) ; 


" 


असा 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या मते जनहितार्थ, उक्त मंडळावर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करणे आवश्यक वाटल्यामुळे सदर 
अधिनियमाच्या कलम १८ अन्वये शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर 
करून महाराष्ट्र शासनाने उक्त मंडळावर अशासकीय सदस्य म्हणून शासनाच्या क्रमांक दुमंआ. १०१४/ प्र. क्र . १४१/ दुवपु-२, दिनांक ६ सप्टेंबर 
२०१४ अन्वये पुढील आदेशापर्यंत श्री . श्रीरंग रावजी देठे, श्री . क्लॉईड रॉकी क्रास्टो व श्री . दिलीप आत्माराम राऊत यांची नियुक्ती केली होती ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त मंडळावरील अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व इतर सदस्य हे महाराष्ट्र शासनाची मर्जी असेल तोपर्यंत पद धारण करतील, आणि 
राज्य शासनास , सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने त्याला तसे करणे आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल तर आदेशाद्वारे , त्यांना सर्वांना किंवा त्यांच्यापैकी 
कोणालाही कोणत्याही वेळी पदावरुन काढून टाकता येईल , अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( २) मध्ये आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( २) व कलम १८ ( ८ ) च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासनाच्या मते सार्वजनिक हिताच्या 
दृष्टीने श्री. श्रीरंग रावजी देठे , श्री. क्लॉईड रॉकी क्रास्टो व श्री. दिलीप आत्माराम राऊत यांची उक्त मंडळावरील नियुक्ती रद्द करणे आवश्यक 
व इष्ट आहे 


त्याअर्थी, श्री . राजेश विनायक सावंत, श्री. श्रीरंग रावजी देठे, श्री . क्लॉईड रॉकी क्रास्टो व श्री . दिलीप आत्माराम राऊत यांची सदर नियुक्ती 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९ ७६ च्या कलम १२(२) व १८ ( ८ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून रद्द करण्यात 
येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्र . ल . पाठक , 


शासनाचे सहसचिव . 


भाग चार - ब - २६५-२अ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, डिसेंबर ११ , २०१४ / अग्रहायण २०, शके १ ९ ३६ 


गृहनिर्माण विभाग 


गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत , ४ था मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक ११ डिसेंबर २०१४. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९ ७६ . 


क्रमांक संकीर्ण. २०१४ /प्र. क्र . १६२ / गृनिभू. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने , महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १९ ७६ 
( १९ ७७ चा महा. २८ ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली होती. (यापुढे ज्याचा निर्देश 
प्राधिकरण ” असा करण्यात आला आहे. ) ; 


“ 


उक्त 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या मते जनहितार्थ, उक्त प्राधिकरणावर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करणे आवश्यक वाटल्यामुळे 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ अन्वये शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा 
वापर करून महाराष्ट्र शासनाने उक्त प्राधिकरणावर अशासकीय सदस्य म्हणून शासनाच्या क्रमांक नियुक्ती. २०१४ / प्र. क्र . ११९ / गृनिभू, दिनांक 
५ सप्टेंबर २०१४ अन्वये पुढील आदेशापर्यंत श्री . सुधाकर गुडाभाऊ वड्डे व श्री. बाबाजी गोपाळ जाधव यांची नियुक्ती केली होती ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणावरील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व इतर सदस्य हे महाराष्ट्र शासनाची मर्जी असेल तोपर्यंत पद धारण करतील , 
आणि राज्य शासनास , सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने त्याला तसे करणे आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल तर आदेशाद्वारे , त्यांना सर्वांना किंवा त्यांच्यापैकी 
कोणालाही कोणत्याही वेळी पदावरुन काढून टाकता येईल , अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( २) मध्ये आहे 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( २) च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासनाच्या मते सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने श्री . सुधाकर 
गुडाभाऊ वड्डे व श्री . बाबाजी गोपाळ जाधव यांची उक्त प्राधिकरणावरील नियुक्ती रद्द करणे आवश्यक व इष्ट आहे ; 

त्याअर्थी, श्री . सुधाकर गुडाभाऊ वड्डे व श्री . बाबाजी गोपाळ जाधव यांची सदर नियुक्ती महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , 
१ ९ ७६ च्या कलम १२ ( २ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून रद्द करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्र . ल . पाठक , 


शासनाचे सहसचिव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर ११, २०१४ / अग्रहायण २० , 


शके १ ९ ३६ 


गृहनिर्माण विभाग 


गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत , ४ था मजला , 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक ११ डिसेंबर २०१४ . 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९ ७६ . 


क्रमांक संकीर्ण. २०१४/ प्र. क्र . १६२/ गृनिभू . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १९ ७६ 
(१९ ७७ चा महा. २८ ) (यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम १८ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. (यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त मंडळ 
करण्यात आला आहे. ) ; 


" 


असा 


. 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या मते जनहितार्थ, उक्त मंडळावर सभापतींची नियुक्ती करणे आवश्यक वाटल्यामुळे सदर अधिनियमाच्या 
कलम १८ अन्वये शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त मंडळावर सभापती म्हणून शासनाच्या क्रमांक नियुक्ती. २१०८ / प्र. क्र . १६९ /प्रशा-३, दिनांक २५ नोव्हेंबर २००८ अन्वये पुढील 
आदेशापर्यंत श्री . अंकुश काकडे यांची नियुक्ती केली होती ; 


. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त मंडळावरील अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व इतर सदस्य हे महाराष्ट्र शासनाची मर्जी असेल तोपर्यंत पद धारण करतील, आणि 
राज्य शासनास , सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने त्याला तसे करणे आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल तर आदेशाद्वारे , त्यांना सर्वांना किंवा त्यांच्यापैकी 
कोणालाही कोणत्याही वेळी पदावरुन काढून टाकता येईल , अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( २) मध्ये आहे 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( २) व कलम १८ (८ ) च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासनाच्या मते सार्वजनिक हिताच्या 
दृष्टीने श्री . अंकुश काकडे यांची उक्त पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळावरील नियुक्ती रद्द करणे आवश्यक व इष्ट आहे ; 

त्याअर्थी, श्री . अंकुश काकडे यांची सदर नियुक्ती महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १९ ७६ च्या कलम १२(२ ) व १८( ८ ) 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून रद्द करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्र . ल . 


क , 


शासनाचे सहसचिव . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, डिसेंबर ११, २०१४ / अग्रहायण २० , शके १ ९ ३६ 


गृहनिर्माण विभाग 


गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत , ४ था मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक ११ डिसेंबर २०१४ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १९ ७६. 

क्रमांक संकीर्ण. २०१४ / प्र. क्र . १६२/ गृनिभू. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९ ७६ (१ ९ ७७ 
चा महा. २८ ) (यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम १८ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त मंडळ 
आला आहे. ) ; 


असा करण्यात 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या मते जनहितार्थ, उक्त मंडळावर सभापतींची नियुक्ती करणे आवश्यक वाटल्यामुळे सदर 
अधिनियमाच्या कलम १८ अन्वये शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर 
करून महाराष्ट्र शासनाने उक्त मंडळावर सभापती म्हणून शासनाच्या क्रमांक नियुक्ती. २०१४ / प्र. क्र . ११३ / गृनिभू , दिनांक ५ ऑगस्ट २०१४ 
अन्वये पुढील आदेशापर्यंत श्री . माणिक जगताप यांची नियुक्ती केली होती ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंडळावरील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व इतर सदस्य हे महाराष्ट्र शासनाची मर्जी असेल तोपर्यंत पद धारण करतील , आणि 
राज्य शासनास , सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने त्याला तसे करणे आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल तर आदेशाद्वारे , त्यांना सर्वांना किंवा त्यांच्यापैकी 
कोणालाही कोणत्याही वेळी पदावरुन काढून टाकता येईल, अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( २) मध्ये आहे ; 


. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( २ ) व कलम १८( ८ ) च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासनाच्या मते सार्वजनिक हिताच्या 
दृष्टीने श्री . माणिक जगताप यांची उक्त कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळावरील नियुक्ती रद्द करणे आवश्यक व इष्ट आहे . 

त्याअर्थी, श्री . माणिक जगताप यांची सदर नियुक्ती महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १ ९ ७६ च्या कलम १२( २) व १८( ८ ) 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून रद्द करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्र . ल . पाठक , 


शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर ११, २०१४ / अग्रहायण २० , 


शके १ ९ ३६ 


९ 


गृहनिर्माण विभाग 


गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत , ४ था मजला , 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक ११ डिसेंबर २०१४. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९ ७६ . 


क्रमांक संकीर्ण. २०१४/ प्र. क्र . १६२ / गृनिभू . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९ ७६ 
(१९ ७७ चा महा. २८ ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम १८ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून नागपूर गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त मंडळ ” असा 
करण्यात आला आहे. ) ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या मते जनहितार्थ, उक्त मंडळावर सभापतींची नियुक्ती करणे आवश्यक वाटल्यामुळे सदर अधिनियमाच्या 
कलम १८ अन्वये शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त मंडळावर सभापती म्हणून शासनाच्या क्रमांक नियुक्ती. २०१२ /प्र. क्र . १७५ /प्रशा-१, दिनांक १७ मे २०१२ अन्वये पुढील 
आदेशापर्यंत श्री . नाना पंचबुध्दे यांची नियुक्ती केली होती ; 


. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त मंडळावरील अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व इतर सदस्य हे महाराष्ट्र शासनाची मर्जी असेल तोपर्यंत पद धारण करतील, आणि 
राज्य शासनास , सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने त्याला तसे करणे आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल तर आदेशाद्वारे , त्यांना सर्वांना किंवा त्यांच्यापैकी 
कोणालाही कोणत्याही वेळी पदावरुन काढून टाकता येईल , अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( २) मध्ये आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( २) व कलम १८ (८ ) च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासनाच्या मते सार्वजनिक हिताच्या 
दृष्टीने श्री. नाना पंचबुध्दे यांची उक्त नागपूर गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळावरील नियुक्ती रद्द करणे आवश्यक व इष्ट आहे . 


त्याअर्थी श्री . नाना पंचबुध्दे यांची सदर नियुक्ती महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९ ७६ च्या कलम १२( २) व १८( ८ ) अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून रद्द करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्र . ल . 


क , 


शासनाचे सहसचिव . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, डिसेंबर ११, २०१४ / अग्रहायण २० , शके १ ९ ३६ 


गृहनिर्माण विभाग 


गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत , ४ था मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक ११ डिसेंबर २०१४. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९ ७६ . 


क्रमांक संकीर्ण. २०१४ /प्र. क्र . १६२ / गृनिभू. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने , महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १९ ७६ 
( १९ ७७ चा महा. २८ ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम १८ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. (यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त मंडळ ” असा 
करण्यात आला आहे. ) ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या मते जनहितार्थ, उक्त मंडळावर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करणे आवश्यक वाटल्यामुळे 
सदर अधिनियमाच्या कलम १८ अन्वये शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा 
वापर करून महाराष्ट्र शासनाने उक्त मंडळावर अशासकीय सदस्य म्हणून शासनाच्या क्रमांक नियुक्ती २०१४ /प्र . क्र . १२७/ गृनिभू , दिनांक 
१२ सप्टेंबर २०१४ अन्वये पुढील आदेशापर्यंत श्री . राजेश विनायक सावंत , श्री . राजन रामचंद्र धुमाळ व श्री . प्रभाकर भिकाजी चाळके यांची 
नियुक्ती केली होती ; 


. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त मंडळावरील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व इतर सदस्य हे महाराष्ट्र शासनाची मर्जी असेल तोपर्यंत पद धारण करतील, आणि 
राज्य शासनास, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने त्याला तसे करणे आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल तर आदेशाद्वारे , त्यांना सर्वांना किंवा त्यांच्यापैकी 
कोणालाही कोणत्याही वेळी पदावरुन काढून टाकता येईल , अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(२ ) मध्ये आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( २) व कलम १८( ८ ) च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासनाच्या मते सार्वजनिक हिताच्या 
दृष्टीने श्री . राजेश विनायक सावंत , श्री . राजन रामचंद्र धुमाळ व श्री . प्रभाकर भिकाजी चाळके यांची उक्त कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
मंडळावरील नियुक्ती रद्द करणे आवश्यक व इष्ट आहे. 

त्याअर्थी श्री . राजेश विनायक सावंत, श्री . राजन रामचंद्र धुमाळ व श्री. प्रभाकर भिकाजी चाळके यांची सदर नियुक्ती महाराष्ट्र गृहनिर्माण 
व क्षेत्रविकास अधिनियम, १ ९ ७६ च्या कलम १२( २ ) व १८ ( ८ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून रद्द करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्र . ल . पाठक , 


शासनाचे सहसचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


